शासन शुध्दीपत्रक -राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत/ पायाभूत सुविधा या 
योजने अतंर्गत सन२०२०-२१ मधील मंजूर विकास 
कामामध्ये अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०२१/प्र.क्र. ६६/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१०.०२/ प्र.क्र. १२८/अर्थोपाय, 
दि.०६/०६/२००८. 
२. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्रमांक ग्राक्षेवि-२०१९/ 
प्र.क्र.१६९/ का.९, दि. २६/०३/२०२१. 
३. मा. मंत्री (ग्रामविकास व कामगार), यांनी मा. मंत्री (अल्पसंख्याक विकास) 
यांना संबोधित केलेले क्र. व्हीआयपी /३०७७/२१दि.१०/०८/२०२१चे पत्र. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भ क्र.२च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये अ. क्र. २ येथील क्र. (२१ व २२) कोल्हापूर 
जिल्ह्यातील ता. भुदरगड, ग्रामपंचायत मौजे बारवे आणि मौजे मडूरकरिता खालील प्रमाणे मान्यता 
देण्यात आली होती. 


a.) जिल्हा | तालुका ग्रामपंचायतींचे क्र. कामांचे नांव मंजूर निधी 
क्र नाव (रूपये) 


२ कोल्हापूर भुदरगड मौजे बारवे "२१ मौजे बारवे, ता. भुदरगड, येथे मुस्लिम १०ळलाख 
कब्रस्तान व संरक्षण भिंत 


मौजे मडूर २२ मौजे मडूर, ता. भुदरगड, येथे मुस्लिम १०लाख 
समाजाच्या कब्रस्तानास संरक्षण भिंत 


एकूण रुपये २० लाख 


उक्त संदर्भ क्र.३येथील मा. मंत्री (ग्रामविकास व कामगार) यांच्या दि.१०/०८/२०२१च्या 
विनंती पत्रानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील ता. भुदरगड, येथील मौजे aed, ता. भुदरगड, येथे 
मुस्लिम कब्रस्तान व संरक्षण भिंत आणि मौजे मडूर,ता.भुदरगड, येथे मुस्लिम समाजाच्या 
कब्रस्तानास संरक्षण भिंत ही विकासकामे रद्द करुन त्या विकासकामांच्या ऐवजी संदर्भ क्र.१ येथील 
वित्त विभागाचे शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील अल्पसंख्याक विकास 
विभागाच्या दि.२६/०३/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट - "अ " मधील अ. क्र. २ येथील 
क्र. (२१ व २२) कोल्हापूर जिल्ह्यातील तालुका, ग्रामपंचायती व कामांच्या रकान्यामध्ये खालील प्रमाणे 
कामे करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०२१/प्र.क्र. ६६/का.९ 


a.) जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतींचे क्र. कामांचे नांव मंजूर निधी 
क्र. नाव (रूपये) 


२ कोल्हापूर राधानगरी मौजे. सोळांकूर (२१ मौजे सोळांकूर, ता.राधानगरी , जि. १०लाख 
कोल्हापूर येथे अल्पसंख्याक दफनभुमी 
भोवती संरक्षण भित बांधणे 


मौजे. तुरंबे २२ मौजे. तुरंबे, ता.राधानगरी , जि. door” 
कोल्हापूर येथे मुस्लिम कब्रस्तान 
संरक्षण भिंत बांधणे. 


एकूण रुपये २० लाख 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२१०८२०१६५२०९५११४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
| n e S h M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 

D e Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133e 
0927ff26cOf01 6fdf, 
serialINumber=6adb2bdbbd3bd65 1 a8ade806b6e4aea66daa5512e 

O Nn a V a Nn e a788889af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2021.08.20 16:02:36 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
६. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
७. महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१०.संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
१२.मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
१३.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी), 
१४.निवडनस्ती (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


